महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. पोप्रमा-०७१७/प्र.क्र.3७२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २८ मार्च २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील दादर (पूर्वी येथील 
पोलीस निवासी इमारतींची दुरूस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०७१७/ प्र.क्र.3७२/ पोल-७., 
दिनांक २८.०७.२०१७. 
२) शासन शुद्धिपत्र, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०७१७/ प्र.क्र.3७२/ पोल-७., 
दिनांक २६.१२.२०१८. 
3) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-आ/ 
पोलीसांच्या-निवासी-कार्यालयीन-इमारती-दुरूस्ती-११-कोटी/ ६०/ २०१७, 
दिनांक २७.०३.२०१९. 


शुध्दिपत्र. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०७१७/ प्र.क्र.३७२/ पोल-७, दिनांक २८ जुले, 
२०१७, यामधील परिच्छेद ६ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ६क दाखल करण्यात येत आहे:- 


“हे ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- 
पाच, अ.क्र. १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका यामधील 
परिच्छेद क्र.१३४, अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१८१२५६८५२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: त्वा, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 184493f 
2735ad885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA, MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 


GOPAL BORSE 2" 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 
२) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः पोप्रमा-०७१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


9 
८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


